डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, 
दापोली या विद्यापीठास सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षात (२४१५ १०९५ या लेखाशिर्षांतर्गत 
३१- सहायक अनुदान (वेतनेतर) करीता अनुदान 
वितरीत करणेबाबत...(राज्य हिस्सा २५ टक्के) 
(कार्यक्रम) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
शासन निर्णय क्रमांक : कोकृवि-११२२/प्र.क्र.१५३/७अ, 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२३. 


वाचा :- १) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२, 

दि.०८.०२.२०२३ व दि१६.०३.२०२३. 

२) कृषि व पदुम विभागाचा समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि.२४.०८.२०२२, 
दि.२३.१२.२०२२ व दि.०२.०३.२०२३. 
३) नियंत्रक, डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली यांचे पत्र 

क्र. डॉबासाकोकृवि/लेखा-२/१६६१/२०२३, दि.२७.०३.२०२३. 

प्रस्तावना:- 
सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अर्थसहाय्थित योजनेंतर्गत 
डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठास सहायक अनुदान (राज्य हिस्सा २५ टक्के) (कार्यक्रम) 
योजनेसाठी (२४१५ १०९५) या लेखाशिर्षातर्गत ३१-सहायक अनुदान (वेतनेतर) या बाबीकरीता या 
बाबीकरीता ४९ टक्‍क्‍यांच्या मर्यादेत निधी संदर्भ H.2 येथील शासन निर्णयांन्वये वितरीत करण्यात आलेला 
आहे. आता, नियंत्रक, डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली यांनी संदर्भ क्र.३ च्या 
पत्रान्वये शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठास 
सहायक अनुदान (२४१५ १०९५) (कार्यक्रम) या लेखाशिर्षांतर्गत ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर) करीता 
निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता, मागणी क्र. डी-३, ०१, पीक संवर्धन, १२०, इतर संस्थांना 

सहाय्य, (००)(२०) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अर्थसहाय्यित योजनेंतर्गत डॉ.बाळासाहेब सावंत 
कोकण कृषि विद्यापीठास सहायक अनुदान (राज्य हिस्सा २५ Tah) (कार्यक्रम) २४१५ १०९५, ३१- 
सहायक अनुदान (वेतनेतर) या बाबीकरीता मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून खालीप्रमाणे एकुण 
रु.३४,६७,०००/- (अक्षरी रुपये चौतीस लाख सदुसष्ट हजार फक्त) एवढे अनुदान वितरीत करण्यास 
शासन मंजुरी देत आहे. याबाबतचा सविस्तर तपशिल पुढीलप्रमाणे दर्शविण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कोकृवि-११२२/प्र.क्र.१५३/७ञे, 


(रु.लाखात) 
अ योजनेचे नाव सन २०२२-२३ | सन २०२२-२३ | सन २०२२-२३ या शासन एकूण वितरीत 
क्र. करीता करीता आर्थिक वर्षात | निर्णयान्वये अनुदान 
अर्थसंकल्पीत सुधारीत यापुर्वी वितरीत 
निधी तरतूद वितरीत निधी करावयाचे 
अनुदान 
१ २४१५-कृषि विषयक संशोधन ५००.०० ३५०.०० २४५.०० ३४.६७ २७९.६७ 
व शिक्षण, 
०१-पीकसंवर्धन, 
१२०- इतर संस्थांना सहाय्य, 
(००) (२०) भारतीय कृषि 
अनुसंधान परिषद 
अर्थसहाय्यित योजनेंतर्गत 
डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण 
कृषि विद्यापीठास सहायक 
अनुदान (राज्य हिस्सा २५ 
टक्के) (कार्यक्रम) 
२४१५ १०९५, 
३१- सहायक अनुदान 
(वेतनेतर) 
२. सदर झासन निर्णयातील अनुदान हे पुढील नमूद अटी व शा्तींच्या अधिन राहून वितरीत करण्यात 
येत आहे. 

१ वित्त विभागाच्या दि.०४.०४.२०२२ च्या परिपत्रकामध्ये देण्यात आलेल्या सूचनांची काटेकोर 
अंमलबजावणी करण्यात यावी. 

२) oft frantic उपलेखाशिर्ष / गट / योजना आणि बाबनिहाय वितरीत केलेला निधी संबंधीत 
योजनेतील जी पदे / बाबी, योजनेतर योजना म्हणून पुढे चाळू ठेवण्यास शासनाने मान्यता दिली 
आहे, त्या पदांचे वेतन व भत्ते आणि अनुज्ञेय बाबींसाठीच फक्त खर्च करावा. काही पदे रिक्‍त 
असल्यामुळे अथवा अन्य बाबी / कारणांमुळे एखाद्या योजनेखाली अनुदान अखर्चित राहील्यास, 
सदर अनुदान पुढील महिन्यामध्ये वितरीत करण्यात येणा-या अनुदानामध्ये समायोजित करावे. 

३)  उपलेखाशिर्षनिहाय, गटनिहाय, योजनानिहाय व बाबनिहाय वितरीत केलेला निधी कोणत्याही 
कारणास्तव अखर्चित / शिल्लक राहीला / राहणार असेल तर सदर अखर्चित / शिल्लक निधी 
शासनाचे मान्यतेशिवाय इतर गटांसाठी / योजनांसाठी / बाबींसाठी परस्पर वर्ग करु नये किंवा 
खर्च करु नये. 

४) शासनाने मंजूर केलेल्या पदांपैकी जी पदे महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम १९८३ आणि 


महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ परिनियम १९९० मधील तरतूदीप्रमाणे भरळेळी आहेत व सदर पदे 
योजनेतर खर्चाने पुढे चाळू ठेवण्यासाठी शासनाने मान्यता दिली आहे, Be पदांच्या वेतन व 
भत्त्यांसाठीच विहीत अनुदान देय राहील. 

प्रत्येक उपलेखाशीर्ष / गट/योजना आणि बाब निहाय स्वतंत्र लेखे / हिशोब ठेवावेत. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कोकृवि-११२२/प्र.क्र.१५३/७ञे, 


६) कृषि विद्यापीठांना मंजूर केलेले सहाय्यक अनुदान, अनुदान सुत्राप्रमाणे बरोबर आहे किंवा कसे, 
तसेच विहीत sear / कार्यपध्दतीनुसार खर्च करण्यात येत आहे किंवा कसे, याबाबत प्रत्येक 
आर्थिक वर्षाचा मुल्यमापन अहवाल शासनास संबंधित आर्थिक वर्ष समाप्त झाल्यापासून तीन 
महिन्यांच्या कालावधीत सादर करावा. तसेच, मागील आर्थिक वर्षाचा अखर्चित निधी किती आहे 
हे तात्काळ शासनास कळवावे. 

७) विद्यापीठांना मंजूर करण्यात आलेले अनुदान महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम १९८३, 
महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ परिनियम १९९०, आणि महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ लेखा संहिता १९९१ 
मधील तरतूदीप्रमाणे आणि प्रचलित शासन आदेश व विहित कार्यपध्दतीनुसार सक्षम 
अधिका-यांची प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेतल्यानंतर विहीत मर्यादेत खर्च करण्यात यावे. 
केवळ अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे किंवा अनुदान वितरीत केले आहे म्हणून खर्च करु नये. 

८) सन २०२२-२३ मधील अनुदानाची मागणी करताना, विद्यापीठाने दरमहा १० तारखेपर्यंत 
योजनानिहाय वितरीत केलेले अनुदान, प्रत्यक्ष खर्च आणि शिल्लक अनुदान याबाबतचा अहवाल 
सादर करावा. यापुढे अनुदानाची मागणी सादर करताना, पूर्वी वितरीत केलेल्या अनुदानातील 
शिल्लकीची प्रस्तावित मागणीशी सांगड घालून, प्रत्यक्षात आवश्‍यक तेवढ्याच अनुदानाची मागणी 


करण्यात यावी. 
३. विद्यापीठाच्या नियंत्रक आणि इतर संबंधित सक्षम प्राधिका-यांनी उपरोक्त अटी व aid 
काटेकोरपणे अनुपालन करावे. 


४. उपविभागीय कृषि अधिकारी, दापोळी या आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी संबंधित 
उपशीर्षांतर्गत मंजूर केलेले अनुदान शासन निर्णय क्रमांक कृषि व सहकार विभाग क्रमांक अजीयु- 
१०७२/१८४७१/व्ही, दिनांक २७ सप्टेंबर,१९७२ आणि झासन निर्णय क्रमांक कृषिवि-२००३/सीआर- 
३५/२०-अ, दिनांक २५/४/२००३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कृषि विद्यापीठांचे नियंत्रक यांना अदा 
करण्याबाबत आव्यक कार्यवाही करावी. 

५. या प्रित्यर्थचा खर्च सन २०२२-२३ च्या अंदाजपत्रकात नमूद केलेल्या Surly मंजूर 
केलेल्या तरतूदीतून मासिक निधी विवरणपत्राच्या मर्यादेत भागवावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. 

६. हे आदेशा महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ मधील परिच्छेद १४२ अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार व नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.१९८/ 
का.१४३१/दि.२९.०३.२०२३ तसेच वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.११६/२३/व्यय-१/ 
दि.३१.०३.२०२३ अन्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कोकृवि-११२२/प्र.क्र.१५३/७ञे, 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०३३१२१०७३६२६०१ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
MITALI KALPESH ists ene ccmmmnonnrsnce 
CHAUDHARI a 


ishtra, 
35CE51A5SEE439203FDBDB395146D13262 
PESH CHAUDHARI 


ogy 
28६>>» 


2023.03.31 21:35:12 405'30' 


(मिताली चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१. सदस्य सचिव तथा महासंचालक / सल्लागार (वित्त), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 
२. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, 

३. उपविभागीय कृषि अधिकारी, दापोली, 

४. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी / उपकोषागार अधिकारी, दापोली, जिल्हा रत्नागिरी, 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

७. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

८. उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

९. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 

१०.कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (१४३१), मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 

११.अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, कार्यासन ६ओ/२अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२, 
१२.कार्यासन ७-अ (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्राळय, मुंबई - Yoo ०३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


